सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गट-अ (तांत्रिक) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.२८०/पदुम-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१९ जुले, २०१९ 
शासन आदेशा :- 
मत्स्यव्यवसाय विभागातील पुढील मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) यांना 
सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, गट-अ (तांत्रिक, या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) 
(६ व्या वेतन आयोगानुसार ), ५६१००-१७७५०० ( ७व्या वेतन आयोगानुसार ) या वेतनश्रेणीत खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१. श्रीमती स.र.शितुत (खुल), (ज्ये.क्र.२) 

२. श्री.आ.बा.साळुंखे (खुला), (ज्ये.क्र.५) 

२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

(9) सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 

(२) वरील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती ही मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) संवर्गाच्या 
अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

(३) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसुचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

३. पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करील | वाटप झालेला | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद | अभिप्राय 

असलेले पद महसूली 
विभागीय संवर्ग 

हि शी २ ३ 1 ed ५ द 

i . | श्रीमती स.र.शितुत | प्रशिक्षण व विस्तार | कोकण-२ सहाय्यक आयुक्‍त | रिक्‍त 
अधिकारी, आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) । पदी 
मत्स्यव्यवसाय मुंबई उपनगर. 
आयुक्तालय, 
मुंबई. 

२.  श्री.आबा.साळुंखे | मत्स्यव्यवसाय पुणे सहाय्यक आयुक्त | Raq 
प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय, (तांत्रिक), | पदी 
रत्नागिरी. सातारा. 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.२८०/पदुम-१२ 


४. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०१५ नुसार महसूली विभागाचे 
वाटप करण्यात आलेले आहे. 
५. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक 
१२.९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया 
नोंद घ्यावी. 
६. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कळविण्यात येते की, वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर अधिकारी कोणत्या दिनांकास 
हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 
७, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१२५४३८३८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, I 
S H A ST R | S H R | N IVA S 2.5.4.20=3daac6215€89f523493e278 1 dea288fb19797b5336d9582 


410210, st=MAHARASHTRA 
Numb -02f1 9ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb03 
J AG A N N AT H 283b175900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 
Date: 2019.07.19 13:06:32 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई/पुणे. 
८. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), मुंबई उपनगर/सातारा. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई. 
१०.मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
92. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१३.लेखा व कोषागार अधिकारी. मुंबई 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
१५.निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


